महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ 


(वेतनस्तर 


S-2o 


: ५६१००-१७७५००) या 


संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या विनंती 


बदल्या. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


झासन Bea, क्रमांकः बदली २०२०/प्र.क्र.२२२/सेवा-३ 


१० वा मजला, संकुल इमारत, गो.ते. रुग्णालय, संकुल इमारत, 


शासन आदेठा:- 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक : ०६ नोव्हेंबर, २०२० 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतनस्तर 5-२० : ५६१००-१७७५००) या संवर्गातील 


वैद्यकीय अधिकाऱयांच्या महाराष्ट्र कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) व ४ (५) च्या तरतुदीनुसार खालील 
विवरणपत्र-“अ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या विनंती बदल्या करण्यात येत आहेत. 


विवरणपत्र -अ 
अ.क्र. | वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचे कार्यरत ठिकाण सुधारीत पदस्थापनेचे ठिकाण 
ae 2. ठू Po 
La | डा सारिका भाऊराव carga । उ जिरु उदगीर जि लातूर कुटुंब कल्याण कार्यक्रम लातूर 
२ | डॉ अनिफखान उजिरुकळमनुरी जिहिंगोळी | gt केअर युनिट जितूर जि 
परभणी 


१ या आदेशान्वये बदली झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या त्यांच्या विनंतीनुसार करण्यात 


येत असल्याने त्यांना पदग्रहण अवधी अनुज्ञेय नाही. त्यांना 


पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. 


कार्यमुक्त केल्यानंतर त्यांनी 


२) बदली झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी कार्यमुक्त केल्यानंतर नविन पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू 


व्हावे. जे वैद्यकीय अधिकारी पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न होता परस्पर गैरहजर राहतील, अशा 
अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती “अनधिकृत गैरहजरी” म्हणून समजण्यात येईल व पर्यायाने त्यांच्या 


सेवेत खंड पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही याची जाणीव सर्व संबंधीतांना करुन देण्यात येत 


आहे. 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०२०/प्र.क्र.२२२/सेवा-३ 


३) 


सदर आदेश महाराष्ट्र कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) ४ (५) मधील तरतुदीनुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०११०६१२१५५८४११७ असा आहे. हा Aa 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e Digitally signed by Satish Hanmantrao Bhosale 
S a t | S h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
H 2.5.4.20=814c799b5179dd55944f37ef369de7b9 
a Nn mM a Nn t fa O 8d5d22be41 3ef2efda9ea389098444ce, 


serialNumber=50368303277ad4cc81c8f5dc78f4 


Bhosale पा 
Date: 2020.11.06 12:47:27 +05'30' 
(स. ह. भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
संबंधित वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (यांना संबंधित उपसंचालक, आरोग्य सेवा यांच्या मार्फत) 

१) आयुक्‍त आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
२) महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर. 
३) संचालक आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
४) उपसंचालक आरोग्य सेवा, लातूर / औरंगाबाद. 
५) जिल्हा शल्य चिकित्सक लातूर/हिंगोली/परभणी. 
६) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद लातूर/हिंगोली/परभणी. 
७ जिल्हा कोषागार अधिकारी लातूर/हिंगोली/परभणी.. 
८) निवडनस्ती (सेवा-३) 


पृष्ठ २पैकी२ 


